सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना 
तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व 
जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त 
शिपाई शेडगे सुरज अरूण, जि. सातारा. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२१/ प्र. क्र. ०९/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: . १५. ०१.२०२१. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैम २०१७/(प्र.क्र. ३१०/२०१७/२८, 
दिनांक २७/०३/२०१८ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६,/१५२६, 
दि. २३/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधिन दिनांक २७/०३/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, 
तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत अपंगत्व आलेल्या सैनिकांना 
दि. १ जानेवारी, २०१८ पासून त्यांच्या अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत देण्यात येते. 
शासन निर्णय :- 

संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ येथे नमूद दिनांक २३/१२/२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त 
शिपाई शेडगे सुरज अरूण यांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


नाव व पत्ता रक्‍कम रुपये 
ठिकाण 
नं २८१७५३८- एल शिपाई, २२ जुले, २०१८, रु. ८,५०,००० 


शेडगे सुरज अरूण, नियंत्रण रेषेजवळ पुंच्छ (ऑपरेठान 
मु. पो. शिरंबे, ता. कोरेगाव, रक्षक) जम्मू- काझ्मिर येथे 
जि. सातारा 


२. अपंगत्व प्राप्त जवान शेडगे सुरज अरूण, यांना देय रु. ८,५०,०००/- (रुपये आठ लाख पन्नास हजार 
wad) आर्थिक मदतीपैकी २० % म्हणजे रु. १,७०,०००/-(रुपये एक लाख सत्तर हजार Had) 
शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ८०% रक्‍कम म्हणजे रु. ६,८०,०००/- (रुपये सहा लाख ऐंशी हजार फक्त) 
मा. मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल ) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या 
रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२१/ प्र. क्र. ०९/का-२८ 
३. ORS परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍कमेपोटी होणारा खर्च 
रु. १,७०,०००/-(रुपये एक लाख सत्तर हजार फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष " 2234 सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली 
निवृत्तीवेतने, (coos) देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या 
विधवांना/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत (२२३५ २६०८) ५०- इतर खर्च " या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करण्यात यावा. 
षु. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, दिनांक ३०.११.२०१६ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१७४००१२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
DN:c Of Maharashtra, ou=General 
Adm 
2. 


Sarita Rishi Bandekar 


132, st=Mahi 


5 
bbe899e390072c5, 
seri 


ation Department, postalCode=4000 arashtra, 
4.20=b31073f189a9b7ba7ef841687ad2f151460b9ae8c9e4e2740 


D e ५ h mM U k h eb sale 1064९81599 '1f350aa6fec292a5 5db5bf8829c 


'01cdaac, cn=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2021.01.15 17:43:12 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

५.जिल्हाधिकारी, सातारा, 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 

७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा, 

९.सह संचालक, लेखा व कोषागार,संगणक कक्ष,५ वा मजला,नवीन प्रशासन 
भवन,मुंबई - ३२, 

१०. नं २८१७५३८- एल BUTS, AISA सुरज अरूण,मु.पो. BN, ता. कोरेगाव, जि. सातारा 

११.निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


